मा.न्यायमूर्ती श्री.संदीप शिंदे (निवृत्त) 
यांचे अध्यक्षतेखालील गठीत समितीस 
मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३ (भाग-१)/आरक्षण-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जुले, २०२४ 


वाचा : 

समक्रमांकीत दि. २९ मे, २०२३ रोजीचा शासन निर्णय 
समक्रमांकीत दि. ७ सप्टेंबर, २०२३ रोजीचा झासन निर्णय 
समक्रमांकीत दि. २७ ऑक्टोंबर, २०२३ रोजीचा झासन निर्णय 
समक्रमांकीत दि. ०३ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीचा झासन निर्णय 
समक्रमांकीत दि. २४ जानेवारी, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय 
समक्रमांकीत दि. १३ मार्च, २०२४ रोजीचा शासन निर्णय 


१ 


AD 


3 


०८ 


o~ 


| 


) 
) 
) 
) 
) 
&) 


शासन निर्णय : 


मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या 


प्रक्रियेमध्ये आव्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, 


तपासणीअंती पात्र व्यक्‍तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची 
कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी वाचा क्र.२ येथील सा.प्र.वि. च्या दि.०७.०९.२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये मा.न्यायमूर्ती श्री.संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात 
आली. सदर समितीची कार्यकक्षा दि.०३.११.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण महाराष्ट्रभर 
करण्यात आली आहे. सदर समितीस दि.३१ डिसेंबर, २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७३०१८३९४२४१०७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SUMANT NAMDEORAO 
BHANGE 


(सुमंत भांगे ) 
शासनाचे सचिव 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः मआसु- २०२३/प्र.क्र.०३ (भाग-१)/आरक्षण-५ 


३ मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव 
४) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह, विधि व न्याय) यांचे सचिव 
५) मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव 
६) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विधानसभा 
) 
) 
) 


७ सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य 
८) मा.न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) 
९) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
१०) अपर मुख्य सचिव (महसूल) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई (समिती सदस्य) 
११) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय,मुंबई (समिती सदस्य) 
१२) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
93) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा/विधानपरिषद) 
१४) सर्व विभागीय आयुक्‍त (समिती सदस्य) 
१५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे. 
qo) sya, आदिवासी विकास, नाशिक. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१८)आयुक्‍्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१९) सर्व जिल्हाधिकारी तथा समिती सदस्य. 

२०) सह सचिव (कार्या-१६), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई (सदस्य सचिव) 
२१) सह सचिव (प्रशा-१), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

२२) उप सचिव, मा.न्या.श्री.शिंदे समिती कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


